उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, 
मुंबई या विभागासाठी दि. ०१.०२.२०१९ ते 
दि. ३१.०१.२०२० या कालावधीसाठी प्रिंटरचे 
रिसायकलिंग टोनर पुरविण्याकरीता 
पुरवठाधारकाची नियुक्‍ती करण्याबाबत- 

मे. अँक्टीव्ह इंटरप्रायझेस (M/s Active 
Enterprises), बोरीवली (पू), मुंबई 


महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्र शिक्षणविभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र. १५/नोंदणी शाखा, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६.०१.२०२१. 


यस्तावना ; 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या विभागासाठी दिनांक ०६.०१.२०२१ ते 
दिनांक ०५.०१.२०२२ (१ वर्षे कालावधीत लागणाऱ्या प्रिंटरच्या रिसायकलिंग SAA पुरवठा करण्यासाठी 


पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार प्रचलित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरुन दिनांक २२.१२.२०२० रोजी मोहोरबंद दरपत्रके 
मागविण्यात आली. त्या अनुषंगाने विभागाकडे प्राप्त झालेली एकूण ८ दरपत्रके दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजी 
विभागीय खरेदी समितीच्या झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आळी. सदर बैठकीत समिती सदस्य तसेच 
पूरवठादार/त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत तांत्रिक तपासणीत पात्र ठरलेल्या निविदाधारकांपैकी 
या विभागाकरीता प्रिंटरच्या रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने पुरवठाधारकाची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन |नर्णय : निर्णय : 

विभागीय खरेदी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पात्र निविदाधारकांपैकी मे. अँक्टीव्ह 
इंटरप्रायझेस (M/s Active Enterprises), ९, सावित्रीबाई सदन चाळ, कार्टर रोड नं.५ रायडोंगरी, बोरीवली 
(पूर्व, मुंबई-४०० ०६६ या पुरवठादाराचे दर न्यूनतम आहेत. यास्तव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), 
मंत्रालय, मुंबई या विभागासाठी दि.०६.०१.२०२१ ते दि.०५.०१.२०२२ (१ वर्षे या काळावधीत लागणाऱ्या 
प्रिंटरच्या रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी मे. sachs इंटरप्रायझेस (M/s Active 
Enterprises), बोरीवली (पू), मुंबई यांची खाळील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या दराने पुरवठादार म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । प्रिटरचे टोनर पुरवठादारांचे रिसायकलिंग टोनर प्रति नग (रुपये) 
एकत्रित दर (GST) सह 
|. See | एचपी १२ ए, १,१५०/- 
२. ।८८ए,३६ए १,१५०/- 
३. | केनन ३३७ १,१९६/- 
४. | संमसंग एस १११ १,२२७/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र. १५/नोंदणी शाखा, 


२. उच्चव तंत्र शिक्षण विभागास लागणाऱ्या प्रिंटरच्या रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्यासाठी 
निविदा सूचनेतील सर्व अटी व शर्तीचे पालन करणे पुरवठादारावर बंधनकारक राहील. पुरवठादाराने 
शासनाबरोबर तसा लेखी करारनामा रु.१००/- च्या स्टॅप पेपरवर करणे आवश्‍यक राहील. 

३. विभागाच्या आवश्यकतेनुसार रिसायकलिंग टोनरची मागणी करण्यात येईल व मागणी केल्यानंतर 
रिसायकलिंग टोनरचा तात्काळ पुरवठा करावा लागेल. तसेच करारनाम्याचे पालन समाधानकारक न 
झाल्यास करारनामा केव्हाही व कोणतीही पूर्वसूचना न देता संपुष्टात आणणेबाबतचा अंतिम निर्णय 
विभागाचा राहील. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०१०७१६४२०५३१०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
DATTATRAYA : 


2.5.4.20=44c81ed7c5650383de2d3bd4939feb17be94c7 7ddf9380bfe3 
वर्ग 010393, 


RAMBHAU KAHAR १ 
(द. रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, 
५. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
६. विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. वित्त विभाग (वि.सु.), विनियम कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
१०. मे. अँक्टीव्ह इंटरप्रायझेस (M/s Active Enterprises), बोरीवली (पू), मुंबई, 
११. उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
१२. कक्ष अधिकारी (रोख शाख), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
१३. कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. निवडनस्ती Mavis). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


